सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरीता “कोरोना (कोविड-१९) 
संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ० ते १८ वर्षे 
वयोगटातील बालकांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन 
देणेबाबत” या योजनेकरिता निधीवितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३२/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा :- १) शासन निर्णय, महिला बाल विकास विभाग, क्र. अनाथ -२०२१/प्र.क्र. ४९/का.०३ 
दिनांक १७ जून, २०२१. 
2) शासन निर्णय, महिला बाळ विकास विभाग क्र. अनाथ-२०२१/प्र.क्र. ६१/का-०३ 
दिनांक १३.०८.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या “PM CARES For Children- Empowerment of COVID Affected Children” 
ह्या योजनेव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाकडून PRAT (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ० ते १८ 
वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने महिला व बाळ विकास विभाग 
शासन निर्णय उपरोक्त वाचा क्र.१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने वाचा क्र. २ अन्वये 
यापुर्वी एकूण ४०० बालकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिले आहे. 

“कोरोना (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ० ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी 
अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणेबाबत” या योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीचा विनियोग सन २०२१-२०२२ या 
आर्थिक वर्षाकरिता “कोरोना ( कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकानां अर्थ सहाय्य 
मिळणेबाबत नवीन योजना” या योजनेकरिता वित्त विभागाने रु. २०.०० कोटी ऐवढा निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अर्थसंकल्पित निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने, “कोरोना (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ० 
ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणेबाबत”अर्थसंकल्पित रु. २०.०० कोटी/- 
(अक्षरी रुपये वीस कोटी waa) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी येणारा 
खर्च २२३५ सी-५०१, ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या ळेखाशिर्षाखाली आयुक्त, महिला व बाल विकास, 
पुणे यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सन २०२१-२२ साठीचा निधी खर्च करतांना वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेले 
आदेश, सूचना, परिपत्रके, अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच हा खर्च मागणी क्रमांक क्र. 
एक्स-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, १०२ बाल कल्याण,१९ कोविड-१९ 
कालावधीत अनाथ झालेल्या बालकांसाठी अर्थसहाय्य (१९) (०१) कोविड-१९ कालावधीत अनाथ झालेल्या 
बालकांसाठी अर्थसहाय्य योजना, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (2234C409) या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३२/का-०३ 


४. सदर योजनेंतर्गत वितरीत निधीचा विनियोग करण्यासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 

यांना नियंत्रक अधिकारी तथा सनियंत्रक तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 

आहे. तसेच सदर निधी वितरणाबाबत सदर निधी वितरणाच्या अनुषंगाने विहित नियमानुसार उपयोगिता 

प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ.सं.क्र. २९/व्यय-६ 

दि. ०२.०२.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२०८१७१९४९३१३० असा आहे. सदरचा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Khadija Farooque पा या 
Naikwade 5 cee nino 
(ख. फां. नाईकवाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. महाळलेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
१७. कक्ष अधिकारी(का-४), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय. 
१८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१९. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
२०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
सदर निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
२१. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
२२. निवडनस्ती, का-३. 


& 


es 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


